शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय 
वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी 
वितरित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २२ जुले २०२२ 


वाचा: - 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २१.०७.२०२२. 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २१.०७.२०२२ सोबतच्या विवरणपत्र-अ मधील अनुक्रमांक 
23 वरील संस्थेचे नाव "२२१०२२३२५४ - Government Dental College and Hospital, Mumbai.” 
ऐवजी “२२१०२३५४- Government Dental College and Hospital, Nagpur.” असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२२१६५२५०२५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 


JOGDAND 
(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

४. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, नागपूर/मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.११२/प्रशा-२, दिनांक २२ जुलै २०२२ 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


0० (२ ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


